महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांकः उपसं (विवले)- २०२३/व व से कर/४९/३००० 
उपसंचालक, (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, 
वाय,ए-१, अतिरिक्‍त शॉप कम गोडाऊन, एपीएमसी मार्केट,सेक्टर-१९ बी, वाशी, नवी मुंबई-४०० Wo. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 

१) शा.प.वि.वि.क्र.मरालॉ २०१०/प्र.क्र.१३९/लॉटरी-२,दिनांक:२३ डिसेंबर,२०१०. 

२) मा. आयुक्त, अ.ब.व रा.लॉ, वि.वि. यांचे पत्र क्र. मरालॉ २०१०/प्र.क्र.१३९/लॉटरी-२ 
दि.३०.१२.२०१०. 

३) अवर सचिव तथा उपसंचालक राज्य लॉटरी, वि. वि. यांचे पत्र क्र. मराळॉ २०१७/प्र.क्र.५२/ 
लॉटरी-२, दि.०४.०९.२०१७ व समक्रमांक दिनांक ०८.०९.२०१७. 

४) शासन परिपत्रक. क्र. उपसं (विवले)- २०२३/व व से कर/४९/२९४५, 
दि.०१/१२/२०२३ 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात विक्री करण्यात आलेल्या लॉटरीच्या योजनांची यादी प्रसिध्द 


करण्यात येते त्यानुसार दिनांक ०४/१२/२०२३ ते दिनांक १०/१२/२०२३ या कालावधीतील योजनांची 


यादी संदर्भातील दि.०१/१२/२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


वरील संदर्भातील अनुक्रमांक ४ मधील पृ.क्र.३ वरील परिशिष्ट -अ. मधील अनुक्रमांक ९ ते १२ 


या सोडतींचा दिनांक ०६.११.२०२३ ऐवजी ०६.१२.२०२३ तसेच अनुक्रमांक १३ ते १६ या सोडतींचा 


दिनांक ०७.११.२०२३ ऐवजी ०७.१२.२०२३ असे वाचावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः STE (विवले)- 2023/ व से कर/४९/३००० 


सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०७१२०५२०२५०५ असा आहे. 


सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ANAND JOSHI 

DN: c=IN, o=null, ou=null, postalCode=410206, 
|=Raigarh(Mh), st=Maharashtra, street=raigarh, title=0269, 
2.5.4.20=abcd88a3bdadbb28c132b1208a52e7ddd55742b 
bda43923a07754e048a55cd0f, 


seriaINumber=3ea5bc5202528765e63f06f386499c5b30da2 
cd167a220d4749af688 1 3f9daae, 
email=AabJoshi@Gmail.com, cn=ANAND JOSHI 


Date: 2023.12.07 12:04:56 +05'30' 


(श्री.आ.बिं.जोशी) 
उपसंचालक,(वित्त व लेखा), 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, 


प्रत माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव, 


ie) 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय , मंत्रालय, मुंबई 
) मा. वित्तमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव, गृह विभाग 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, म.व व.वि.(महसूल) 

) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई 
१०) अवर सचिव तथा उपसंचालक, राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई 
११)आयुक्त, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, मुंबई 
१२)सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
93) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
) 
) 
) 


2) 


१४ महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
94) पोलीस आयुक्‍त (सर्व) 
१६) ad जिल्हाधिकारी, 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी या परिपत्रकास जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत 
व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 


१७ सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१८)सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

१९) सर्व लॉटरी विक्रेते /लॉटरी संघटना 

20) निवड नस्ती, लॉटरी कर / वस्तू व सेवा कर शाखा 


पृष्ठ २पैकी २ 


